नांदेड उर्दू घराच्या देखभाल दुरुस्ती व 
परिचालनासाठी वर्ष २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात निधी वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नाउघ २०२०/प्र.क्र.६०/का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ३१.०३.२०२१ 


वाचा - 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः GAA २०१६/प्र.क्र.१९/कार्या-४, 
दि.२१ जुले, २०१६ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं- २०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 
3) जिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्रमांक अल्पसंख्याक/सा.शा-१/उर्दू घर/१३६११, 
दि.०४.०३.२०२१ 


प्रस्तावना - 
नांदेड उर्दू घराच्या देखभाल दुरुस्ती व URAHARA अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन आहे.. 


शासन निर्णय - 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्यातील उदू घरांचा वापर, देखभाल व दुरुस्ती 
तसेच उर्दू घरे सुस्थितीत ठेवण्यासदंर्भात नियामवली विहित करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार 
Bg घरांचे नियंत्रण व व्यवस्थापन संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले, उप-जिल्हाधिकारी 
पेक्षा कमी नाही अशा दर्जाचे अधिकारी, यांचे मार्फत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी, नांदेड 
यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये, अनुदान वितरित करण्यासाठी मागणी सादर केली आहे. उदू घर या 
प्रयोजनासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रु.७,००,०००,०००/- (रुपये सात कोटी फक्त) इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. आता वित्त व नियोजन विभागाने दिलेली मान्यता आणि सुधारित 
अंदाजमध्ये उपलब्ध करुन दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन खालील प्रयोजनासाठी रु.५०,००,०००/- (रुपये 
पन्नास लाख फक्त) इतके अनुदान जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी, 
नांदेड यांनी सदर खर्च विहीत मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 
अ.क्र बाब किमत 
aa उदू घर देखभाल, दुरुस्ती व उदू घर सुस्थितीत ठेवण्यासाठी नियुक्‍ती करण्यात | रु.१६,७६,३००/- 
आलेल्या यंत्रणेसाठी निधी देणे (Maintenance) 


२ कंत्राटी कर्मचारी वृंद (०३ पदांसाठी) रु.१,५०,०००/- 
३ कार्यालयीन खर्चे रु.२,००,०००/- 
४ उदू घर येथे पारेषण (ऑन ग्रिड) सौर सयंत्र आस्थापित करणे रु.१३,१७,०८४/- 
द उदू घर येथे प्रोजेक्टर, सिस्टीम व साऊंड सिस्टीम उभारणी करणे रु.९,१०,५५८/- 
9 उदू घर येथे सी.सी.टी.वी.,सिस्टीम व कॉम्प्युटर रु.७,४६,०५८/- 


एकूण रु.५०,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः नाउघ २०२०/प्र.क्र.६०/का.४ 


जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली 
रु.५०,००,०००/- (रुपये पन्नास लाख फक्त) इतकी रक्कम अर्थसंकल्पीय प्रणालीमधून आहरण व संवितरण 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. त्यांनी सदर निधीच्या विनियोगाबाबचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखाकार कार्यालयास सादर करावे. 

यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१ २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण - २००- इतर 
कार्यक्रम-राज्य योजनांतर्गत योजना- (००)-(००)(१८) - उर्दू घरासाठी सहाय्यक अनुदाने (२२३५ ए ५५२) 
३१, सहायक अनुदान (कार्यक्रम)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौ.संदर्भ क्र.१३२/१४७१, दि.२६.०३.२०२१ व वित्त विभाग 
अनौ.संदर्भ क्र.१३०/२०२१/व्यय-१, दि.३१.०३.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३१२११०४१५०१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. te 


27ff26c0f0 र्मा, 


jit 
st=Maharashtra, 
101ab5363a2133e09 


serialNumber=6adb2bdbbd3bd65 1a8ade806b6e4aea66daa5512ea7 
(0 n a Va n e '88889af1515751abc0181, cn=Dinesh M. Sonavane 


jate: 2021.03.31 22:11:39 +05'30! 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर, 
२. आयुक्त, औरंगाबाद महसूल विभाग, औरंगाबाद, 
जिल्हाधिकारी, नांदेड, 
४. अतिरिक्‍्तजिल्हाधिकारी, नांदेड 
५. आयुक्त, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका, नांदेड, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड, 
९. अधीक्षक-नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी, मुंबई, 
१०. खाजगी सचिव, मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (अ.वि.वि.) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 
११. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. स्वीय सहायक, सह सचिव (अ.वि.वि.),अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. कक्ष अधिकारी (का-७). अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. वित्त विभाग / नियोजन विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. निवड नस्ती (का-४)/कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


